वर्ष ९ , अंक ४३ ] 


KUW 


गुरुवार , 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


मार्च ३० , २०२३ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४५ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


असाधारण क्रमांक ११३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२३ . 


भाग चार - ब - ११३-१ 


वाचा : – ( १ ) मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर यांचे आदेश , दिनांक ५ जानेवारी २०२३ . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


( २ ) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे पत्र क्र . रासनिप्रा / कक्ष -११ / कृउबास / जात वैधता प्रमाणपत्र / २४२२ / २०२३ , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२३ . 


आदेश 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ आणि त्याखालील नियम १ ९ ६७ आणि महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ . 


क्रमांक कृबास ०३२३ / प्र.क्र . १३६ / २१- स . - ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक ५ जानेवारी , २०२३ 
रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणुकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया दिनांक ३० एप्रिल , २०२३ पर्यंत 
पूर्ण करणेबाबत आदेशित केले आहे . त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिनांक २१ मार्च , २०२३ रोजी आदेश पारीत करून 
राज्यातील निवडणुकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया दिनांक २७ मार्च , २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत . सदर 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार दिनांक २७ मार्च , २०२३ ते दिनांक ३ एप्रिल , २०२३ या कालावधीत इच्छुक उमेदवारांकडून नामनिर्देशनपत्र 
दाखल केली जाणार आहेत . तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक ५ एप्रिल , २०२३ रोजी होणार आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम १३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार 
संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था 
सदस्य , बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत . सदर १५ शेतकऱ्यांपैकी ११ शेतकरी हे 
सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत . सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात 
महिला प्रवर्गाकरिता २ , इतर मागास प्रवर्गाकरिता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता १ जागा राखीव आहे . तसेच 
ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसूचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता १ आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गाकरिता 
१ जागा राखीव आहे ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ३० , २०२३ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४५ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ चे नियम , २१ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार 
राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता 
प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे . त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत आहे ; 


२ 


ज्याअर्थी , जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याकरिता मुदत देण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची 
निवडणूक ) नियम , २०१७ या नियमात नमूद नाही . जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर 
साधारणपणे सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यामुळे नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी निर्माण 
होत आहेत ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अधिनियम , १ ९ ६१ मध्ये सुधारणा 
करून निवडून आल्यानंतरच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ५ ९ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ चे नियम २१ ( ३ ) मधील तरतुदीतून सूट देण्याबाबत राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणाने विनंती केली आहे ; 


ज्याअर्थी , कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार 
देण्याबाबत सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ दिनांक ३ जानेवारी , २०२३ रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम ५ ९ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा व त्यासंदर्भात शासनास प्राप्त असलेल्या इतर सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची 
निवडणूक ) नियम २०१७ चे नियम २१ ( ३ ) मधून शासन पुढील अटीच्या अधिन राहून सूट देत आहे 

- 

( १ ) व्यक्तिने नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील . 


( २ ) व्यक्ती कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यानंतरच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या मुदतीच्या आत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे हमीपत्र देईल . 


( ३ ) कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यास कसूर केल्यास तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुग्रिव सं . धपाटे , 
शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


